महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण 
आयोगाची स्थापना लेखाशीर्ष २२३५ 
ए ३११ अंतर्गत सन २०२३-२४ करीता 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. बाहआ-२०२३/ प्र.क्र.9१/ का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०२ फेब्रुवारी, २०२४ 


१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२ एप्रिळ, 2023 
2) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४, 
दि. २०/०४/२०२३ 
3) महिलाव बाल विकास विभाग,शासन निर्णय क्र. बाहआ-२०२३/ प्र.क्र.५८/ का-९, 
दि.११/०९/२०२३ व ५/१०/२०२३ 
४ महिला व बाल विकास विभाग,शासन निर्णय क्र. बाहआ-२०२३/प्र.क्र.४०/का-९, 
दि. २९/११/२०२३ 


शासन निर्णय- 

महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य बाळ हक्क संरक्षण 
आयोग या कार्यालयाचा वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी मागणी क्र. एक्स १ लेखाशीर्ष २२३५ सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, 02 समाज कल्याण, १०२ बाल कल्याण, (०१) (०५) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्‍क 
संरक्षण आयोग, २२३५-ए-३११, या लेखाशीर्षाअंतर्गत ३१-सहायक अनुदाने वेतनेतर, या उद्दिष्टाखाली 
आतापर्यंत संदर्भाधीन क्र. २ ते ४ येथीळ शासन निर्णयांन्वये रु. २४,५३,०००/- (अक्षरी-रु. चोवीस लाख 
SUA SAR wad) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 
२. आता या शासन निर्णयाद्वारे हिवाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर झालेली रु. ५९.४६ लक्ष एवढी 
रक्‍कम वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ. बाब एकूण आतापर्यंत वितरीत । प्रस्तावित वितरण 
क्र. अर्थसकल्पित निधी निधी 
| a 2 3 1 ae ५ 
ष्य ३१-सहायक ८३९९.०० २४५३.०० ५९४६.०० 
अनुदाने (वेतनेतर) 
एकूण ८३९९.००० २४५३.००० ५९४६.०० 


३. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे राहतील. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी 
कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय 
नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ arta तसेच वित्त विभागाने 
संदर्भाधिन दि.१२.४.२०२३ च्या शासन निर्णयात तसेच वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय/शासन परिपत्रकातील नमूद अटी/शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांची राहील. 
४. सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबीखाली यापुर्वी वितरीत अनुदानाचा विनियोग पुर्ण झालेला 
असल्याबाबत नियंत्रक अधिकारी यांनी खात्री करावी त्याचप्रमाणे याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
प्राप्त करावीत. यापूर्वी वितरीत कलेल्या अनुदानाची तसेच या शासन निर्णयानुसार वितरीत करण्यात 
आलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात 
येईल. 
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१५ /व्यय-६, 
दि.२५/०१/२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२०२१२२५३९३९३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRASAD oe 
VINAYAKRA. : a 


O KULKARNI. seve 
(प्र.वि. कुलकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


(६3६4 3985, 
\YAKRAO KULKARNI 
:29:35 +05'30° 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी 

७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालयामार्फत) 

८. कक्ष अधिकारी (का-४, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना विनंती 
करण्यात येते की, सदर निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 

९. निवड नस्ती (का-९) 


